जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्‍त सत्र 
न्यायाधीहा, येवला, जि.नाशिक या 
न्यालयासाठी वैयक्तिक ठेव खाते (PDA) 
उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. पीएलओ-०४२३/प्र.क्र.९८/कार्या-११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३० ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र:-न्यास्थाप-१११९/८५७/प्र.क्र.१८३/का-११,दि.०९.११.२०२२ 
२) शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्रमांक:- न्यायस्था -१११९/८५७/प्र.क्र.१८३/का-११, 

दि.२७.०३.२०२३. 

3) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र.डीडीओ ०४२३/प्र.क्र.9६/का-११, दि.१८.०४.२०२३. 

४ जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाशिक यांचे जा.क्र.--आस्था-५१/२९१०/२०२३, दि.०३.०५.२०२३. 

५) जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, येवला, जि.नाशिक यांचे जा.क्र.लेखा/२५/२०२३, 
दि.०९.०५.२०२३ 

६) महालेखापाल (ले व ह), |, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र. TM/Ch.2/UOR ॥०.६७/॥ &))/२०२३-२४/५५२, 
दि.१४.०८.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


येवला, जि.नाशिक येथे संदर्भाधीन क्र.२ येथील अधिसूचनेन्वये दि.०२.०४.२०२३ पासून जिल्हा 
न्यायाधीजञा-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीडा, येवला, जि.नाशिक हे न्यायालय कार्यरत झाले आहे. संदर्भ क्र.३ 
येथील शासन निर्णयान्वये जिल्हा न्यायाधीजा-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीहा, येवला, जि.नाशिक यांना कार्यालय 
प्रमुख व आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र. ४ व ५ रोजीच्या पत्रान्वये 
जिल्हा न्यायाधीशा-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, येवला, जि.नाशिक या न्यायालयाकरीता वैयक्तिक ठेव खाते 
(२9/१उघडण्यास मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. त्यास अनुसरुन जिल्हा न्यायाधीशा-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायालय, येवला, जि.नाशिक या न्यायालयाकरीता वैयक्तिक ठेव खाते उघडण्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


जिल्हा न्यायाधीठश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, येवला, जि.नाशिक यांचे नावे, महाराष्ट्र कोषागार 
नियम, १९६८ मधील नियम ५१२ नुसार, जिल्हा न्यायाधीजा-१ व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय, येवला, 
जि.नाशिक करिता, जमा रकमा व परतफेडीच्या रकमांसाठी, वैयक्तिक ठेव खाते उघडण्यास खालील 
अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


1. The said Personal Account shall be subject to Audit. 
2. The Administrator should ensure proper maintenance of Personal Deposit Account. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएलओ-०४२३/प्र.क्र.९८/कार्या-११ 


3 Receipt collected into the PD account for Civil,Criminal and Motor Accident Claims as 
per the order of the court. Expenditure towards refund should be made to the applicants 
as per the order of the court. 


4. No revenue receipt / Revenue expenditure transactions shall be booked in this Personal 
Deposit Account. 


5. Either on quarterly or monthly basis, balances in this Personal Deposit Account shall be 
reconciled by the court. 


6. All Rules in Maharashtra Treasury Rules will be applicable to this Personal Deposit 
Account. 
The following shall be classification which may be recorded on every challan while 
depositing the amount in Treasury / Sub-Treasury. 


For Civil Court Deposit 
8443 - Civil Deposit 


104 - Civil Court Deposits 
01 - District judge -1 & Additional Sessions Judge, Yeola, Nashik 


सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८३/२३/कोषा प्र-५ , दि.१७.०७.२०२३ 
अन्वये व महालेखापाल, ( लेखा व अनुज्ञेयता ) १, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या अनौपचारिक dm. 
No.TM/Ch.2/UOR n0.§9/L&JD/2023-28/442, दि.१४.०८.२०२३ अन्वये व त्यांच्या सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८३०१५०६५४९८१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HEMANGI AJIT SHETYE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2 


5.4.20=a80fef4908844F3f0e39 1754221 ba7b421d28c86653344150a5 


€31030c791f4b, 


pseudonym=A05C54A04D3293F61521DS5E463E799884D63F 286, 


AJIT ७9६1८00000 
(हेमांगी sez) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) प्रबंधक (निरिक्षणे-१), मा. उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने), 
२) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा , नाशिक 
३) जिल्हा न्यायाधीडा-१ व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय, येवला, जि.नाशिक 
४) महालेखापाल-१/२ (लेखा अनुज्ञेयता व लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.नाशिक. 
६) उपकोषागार अधिकारी, येवला, जि. नाशिक 
७) वित्त विभाग,कोषा प्रश्ञा-५, मंत्रालय, मुंबई. 
८) कक्ष अधिकारी का.२३ व २४,२५ विधी व न्याय विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


